अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, 
सिंधुदुर्गनगरी या कार्यालयांतर्गत पाच उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ मार्च, २०२२ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०२१/प्र.क्र.१९६/ खारभूमी दि.२३.०८.२०२१. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ-५(१)/२०१, दिनांक 93.09.2022 रोजीचे पत्र व सहपत्र. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक - पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग, सिंधुदुर्गनगरी या विभागांतर्गत एकूण ५ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदांना AM एकूण ११८ पदांना संदर्भ क्र.१ 
येथील दिनांक २३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजूर करण्यात आली होती. आता त्याच कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११६ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २ अज्ञा एकूण ११८ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर 
करणेबाबत संदर्भ क्र.२ येधील दिनांक 93.09.2022 च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २२.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग, सिंधुदुर्गनगरी या विभागांतर्गत एकूण ५ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदांना अशा एकूण ११८ पदांना सोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" व "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावीत. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 
आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च नियत अस्थायी आस्थापना “मागणी क्रमांक आय-५, 
लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (८०) सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीलळ गुंतवणुका (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन)(०४)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, भाग भांडवली अंशदान (४७०१-आय १८९) तसेच रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापना - मुख्य मागणी क्र.आय-५-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील खर्च (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) 


शासन निर्णय 


क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 


(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ७५४” या 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक - पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 22.02.2022 नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३०८१२३३४११८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सहपत्र :- परिशिष्ट - “अ” आणि “ब” SUSHMA 1 
RAJEEV KUDAL 4005000000॥0.., 
(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत सहपत्रासह :- 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

४. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी 

५. कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, सिंधुदुर्गनगरी 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग 

७. अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. कार्यासने, अर्थ-२/आ[पुर्नरचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 


परिशिष्ट “अ” 
(शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ चे सहपत्र) 


नियत आस्थापनेवरील अस्थायी पदांचा तपशील 


a. क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


'पदसंख्या 


(१) 


दक्षिण कोकण urea 
प्रकल्प मंडळ ओरोस, अंतर्गत 
लघु पाटबंधारे विभाग, 
ओरोस 


कार्यकारी अभियंता 


१ 


उप कार्यकारी अभियंता 


१ 


सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


०< 


विभागिय लेखापाल 


प्रथम लिपीव 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


लघु लेखक (निम्नश्रेणी) 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी- १ 


आरेखक श्रेणी- २ 


संगणक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


वाहन चालक 


PT 


शिपाई || 


MRR  1ैढै|ै|ै|_|ृ | 


AY! Sl »“०७| Ww! NK!) .»/०७ | WK! .०| WK] VI Ww! KC] Ww] Ww 


एकूण 


(२) 


पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग 
क्रमांक १ कणकवली 
(जानवली) 


सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उपअभियंता/ अधिव 


सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी ३ 


स्था.अ.सहाय्यक 


(९ | ७ | Mm} S| cK] xu 


वाहन चालक 


1K] wr] wl .”०| w 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 


९ 


शिपाई 


एकूण 


१२ 


(३) 


पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग 
क्रमांक २, कणकवली 


सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप अभियंता/अधिव 


सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी ३ 


स्था.अ.सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


PRR  )ढै|ै|ै|ै्_| | 


wr! .»/० | ».०5| K] ./०। w!] Aw 


एकूण 


vw 
om 


(8) 


पंपत्ती सर्वेक्षण व 
अन्वेषेण उपविभाग, 
आंबडपाल, ता.कुडाळ 


सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप अभियंता/अधिव 


सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


०< 


ants लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी ३ 


स्था.अ.सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई | 


HR  )ढ)ै6क्‍4क्‍्1। 


we! A Ww! K!] wl] wl A] wo 


एकूण 


शट 


(५) 


वे प्रकल्प उपविभाग , 
आंबडपाल 


सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप अभियंता/अधिव 


सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियंता 


स्था.अ.सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


G| MM} S|] K| av 


आरेखक श्रेणी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 


८ | वाहन चालक 4 

९ | शिपाई २ 

१० ae 11 रि 

'एकूण १८ 

(६) Asa मोठा पाटबंधारे प्रकल्प | १ | सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप अभियंता/अधिव १ 

उपविभाग क्र.३, आंबडपाळ । २ । सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा डु 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 

३ | स्था.अ.सहाय्यक धु 

४ | वरिष्ठ लिपीव र. 

५ | कनिष्ठ लिपीव २ 

६ | टंकलेखक g 

७ | आरेखक श्रेणी ३ g 

८ | वाहन चालक ग 

९ शिपाई | २ 

१० ae 111 रि 

एकूण १८ 

नियत आस्थापनेवरील एकूण पदे - (2) ते (६) १९६ 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
S U S H M A DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RAJ E E V K U DA L RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.03.08 12:34:38 +05'30' 
( सुषमा HS ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी 


परिशिष्ट “ब” 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


(शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२२/प्र.क्र.५२/खारभूमी, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ चे सहपत्र) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावा | पदनाम | पदसंख्या|  पदधारकाचे नाव | से.नि.दिनांक 
१ दक्षिण कोकण पाटबं£ किं २ | १) विश्‍वास लक्षण गावकर | २९/०२/२०२४ 
प्रकल्प मंडळ, ओरोस 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे २) कानू सोमा गुरव ३१/१०/२०२५ 
विभाग, ओरोस 
'एकूण प २ 
SUSHMA ONG SUS RAE KA C= 


MAHARASHTRA, OU = WATER 


RAJ E E V K U DA L RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2022.03.08 12:34:54 +05'30' 


( सुषमा HSS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


